महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, 
पुणे या संस्थेतील “जनरल मॅनेजर 
(प्रशासन)” हे पद संस्थेच्या मनुष्यबळ 
भरतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 
Search Committee मार्फत प्रथमत: एक 
वर्षाच्या कालावधीसाठी पूर्णवेळ कंत्राटी 
पध्दतीने भरण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ मार्च, २०२२ 

प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक २४/२/२०२० च्या आदेशान्वये 
कंपनी कायदा २०१३ अन्वये “महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था” (Maharashtra State 
Faculty Development Academy, MSFDA) या संस्थेची स्थापना करण्यात आलेली असून, उच्च 
शिक्षण विभागाअंतर्गतील संस्था / वरिष्ठ महाविद्यालये / विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर 
संवर्गासाठी विविध प्रकारचे दिर्घकालीन व लघुकालिन व अल्पमुदतीचे प्रशिक्षण वर्ग संस्थेमार्फत 
राज्यातील विविध बारा प्रमुख विद्यापीठे/संस्थांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आळेले आहेत. यामध्ये 
संस्थेतील मनुष्यबळ भरतीची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. या संस्थेचा उद्देश काळानुरूप उच्च 
शिक्षणाशी संबधित सर्व घटकांना त्यांच्या संपुर्ण कार्यकाळात सातत्यपुर्ण उच्च दर्जाचे व्यावसायिक 
शिक्षण देणे हा आहे. 

यासंदर्भात कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे यांनी त्यांच्या 
संदर्भाधीन दि. १६/२/२०२२ च्या पत्रान्वये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दिनांक १३ मार्च २०२० च्या 
आदेशान्वये “महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था”, पुणे या संस्थेच्या “जनरल मॅनेजर (प्रशासन)” 
या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आळेला 
असून, सदर संस्थेतील “जनरल मॅनेजर (शैक्षणिक)”, MSFEDA या पदाचा अतिरीक्त कार्यभार 
श्री विजय जोशी, मुख्य सल्लागार RUSA , जे संस्था स्थापनेपासून या कार्यात सहभागी आहेत 
त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला असल्याचे कळविले आहे. 

तथापि महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे MSFDA ही संस्था नव्याने निर्माण 
झालेली असल्याने संस्थेच्या कामकाजात गतिमानता आणण्याच्याद्ृष्टीने या संस्थेसाठी पूर्णवेळ 
महाव्यवस्थापक (प्रशासन) चे पद असणे आवश्‍यक आहे. संस्थेच्या संचाळक मंडळाने घेतलेल्या 
निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने संस्थेच्या “जनरल मॅनेजर (प्रशासन)” या 
पदावरील अधिकाऱ्यांची असते. यामध्ये संस्थेचे संपूर्ण प्रशासन, त्यामधीळ विविध केंद्राचे समन्वयन 


झासन निर्णय क्रमांकः संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 


राखणे, मनुष्यबळाची भरती करणे, विविध प्रशासकीय सेवांमधील सहभाग, इमारत मालमत्तेचे 
व्यवस्थापन आणि कॅफेटेरिया, आदरातिथ्य इ. यासारख्या बाबींचा समावेडा होतो . त्याचप्रमाणे संस्थेच्या 
जनरल मॅनेजर (प्रशासन) यांना आधुनिक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अद्ययावत ज्ञानानुसार विविध 
संगणक प्रणालींचा देखील विकास करण्यासाठी प्रयन्त करावे लागतात. सबब या सर्व कामात सुसुत्रता 
आणि गतिमानता आणण्यासाठी MSFDA या संस्थेच्या अस्थापनेवर एक पूर्णवेळ व्यक्‍तीने “जनरल 
मॅनेजर (प्रशासन)” या पदावर नियुक्ती करणे आवश्‍यक आहे. सबब यासंदर्भात “महाराष्ट्र राज्य 
अध्यापक विकास संस्था, पुणे” संस्थेच्या “जनरल मॅनेजर (प्रशासन)” या पदाचा सद्य:स्थित प्राचार्य, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार Higa त्याऐवजी 
संस्थेत मनुष्यबळ भरतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या Search Committee मार्फत सदर 
संस्थेतील “जनरल मॅनेजर (प्रशासन)” हे पद प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पूर्णवेळ कंत्राटी 
पध्दतीने भरण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय- 

वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था, पुणे MSFDA या 
संस्थेच्या “जनरल मॅनेजर (प्रशासन)” या पदाचा सद्य:स्थित प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, पुणे 
यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला अतिरिक्त कार्यभार काढून त्याऐवजी संस्थेतील मनुष्यबळ 
भरतीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या Search Committee मार्फत संस्थेतील “जनरल मॅनेजर 
(प्रशासन)” हे पद कंत्राटी पध्दतीने पदे भरावयाच्या शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार सद्य:स्थितीत 
एक वर्षाच्या कालावधीसाठी पूर्णवेळ कंत्राटी पध्दतीने भरण्यास या आदेशान्वये शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. तथापि याबाबतचा ठराव संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या आगामी बैठकीत मंजूर करून 
घेण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक २०२२०३०२१६४८५१२३०८ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR 


(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संदर्भ-२०१८/प्र.क्र.३४४/म.शि.-५, 
४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था तथा प्रकल्प संचालक, 
राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान (रूसा), मुंबई 
५. संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
मा. कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
१०. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), नागपूर/मुंबई, महाराष्ट्र/मुंबई १/२. 
qq. ळेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१३. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी यांची कार्यालये. 
१४. मा. प्रधानसचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१५. सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. म.शि.५ कार्यासन, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


